RNI No . MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष १, अंक २० ] 


शनिवार , मे ३०, २०१५ / ज्येष्ठ ९, शके १९३७ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ४१ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २७ सप्टेंबर २०१२ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६. 

क्रमांक टीपीबी. ४३१२/ ५२६/ प्र. क्र . ४६ / २०१२/ नवि - ११ . - ज्याअर्थी, कुलाबा विभागातील भूकर क्र . २१० ( पैकी ), धारण करणारी 
३६.८९ चौ .मी. सोबतचे नकाशातनिळ्या रंगाने सिमांकित केलेली जमीन (यापुढे उक्त जमीन असा उल्लेख केला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे उक्त अधिनियम असा उल्लेख केला आहे.) च्या कलम ३१ , उप -कलम (१ ) अन्वये शासन नगरविकास 
विभाग अधिसूचना क्र . टीपीबी . ४३८९ / २४५ / युडी -११ ( आरडीपी ), दिनांक २० जुलै १९९० अन्वये मंजूर केलेल्या व दिनांक १ सप्टेंबर १९९० 
पासून अंमलात आलेल्या बृहन्मुंबईच्या ओ विभागाच्या सुधारित विकास योजनेत (यापुढे उक्त विकास योजना असा उल्लेख केला आहे ) 
महानगरपालिका प्राथमिक शाळा या सार्वजनिक उपयोगासाठी आरक्षित आहे ( यापुढे उक्त सार्वजनिक उपयोग असा उल्लेख केलेला 
आहे . ) ; 

आणि ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने नियोजन प्राधिकरण या नात्याने उक्त अधिनियमाच्या कलम १२६ चे उप- कलम (१ ) अन्वये 
उक्त योजनेमधील उक्त जमिनीचे संपादन उक्त सार्वजनिक उपयोगासाठी करण्याकरिता राज्य शासनाकडे दिनांक ६ सप्टेंबर २०१२ रोजी अर्ज केला 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाचे असे मत आहे की , उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक उपयोगासाठी आवश्यक आहे ; 
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीची द्यावयाची नुकसानभरपाई संपूर्णपणे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे अदा केली जाणार आहे ; 

त्याअर्थी, भूमिसंपादन अधिनियम, १८९४ (१८९४ चा एक ) च्या कलम ६ च्या उपबंधानुसार आणि संलग्न उक्त अधिनियमाचे कलम १२६ 
मधील उप - कलम ( २) व उप -कलम ( ४ ) द्वारे प्राप्त अधिकारान्वये असे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , उक्त जमिनीची, उक्त सार्वजनिक 
उपयोगासाठी आवश्यकता आहे ; 


भाग एक ( को .वि .पु.) - ४१- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मे ३० , २०१५ / ज्येष्ठ ९, शके १९३७ 


भूमि संपादन अधिनियम, १८९४ च्या कलम ३, खंड ( क) खालील यापुढील उक्त जमिनीबाबत संपादन विषयक सर्व कार्यवाही करण्यास्तव 
जिल्हाधिकारी यांची कामे पार पाडण्यासाठी [ या अधिनियमामध्ये कलम ( ७ ) मधील कार्यजमेस न धरून ] उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
क्रमांक - ७, मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा यांना याद्वारे नियुक्त करण्यात येत आहे ; 

उक्त जमिनीचा नकाशा उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) क्रमांक - ७, मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा, प्रतापगड को - ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड, विनायक अपार्टमेंट, हाफकिनसमोर, पहिला मजला, परळ व्हिलेज, मुंबई ४०० ०१२ यांच्या कार्यालयात निरीक्षणासाठी उपलब्ध राहील . 

अनुसूची 
जिल्हा व विभाग अथवा ज्यामध्ये जमीन समाविष्ट आहे . कुलाबा विभाग, मुंबई शहर 


भूकर 
क्रमांक 


आवश्यक असणाऱ्या जमिनीचे क्षेत्रफळ 
अंदाजे ( चौ . मीटर मध्ये ) 

( २ ) 


सार्वजनिक उपयोग ज्यासाठी जमीन 

आरक्षित आहे. 


२१० ( पैकी ) 


३६ .८९ 


महानगरपालिका प्राथमिक शाळा 
( मोठ्या आरक्षणाचा भाग असलेली. ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


संजय बाणाईत , 
शासनाचे अवर सचिव . 


ON BEHALF OFGOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI . 


